कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे बदली रद्द 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एसटीएस-१११८/(१७२/२०१८)/भाग-३/आ (वर्ग-१) ..(१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २५ जुले, २०१८. 


वाचा:- जलसंपदा विभाग, शासन आदेश क्र.एलटीएस-१११८/(१७२/२०१८), आ.(वर्ग-१)..(१), दि.३१.०५.२०१८. 


शासन आदेठा :- 


सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने संदर्भीय आदेशान्वये श्री.व्ही.आर.बोंद्रे, कार्यकारी अभियंता, विभागीय 
आयुक्त कार्यालय, नागपूर व श्री.दे.शे.राजुस्कर, कार्यकारी अभियंता, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
नागपूर यांची आपसात बदलीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 
२. तथापि, आता प्रशासकीय कारणास्तव व सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने श्री.व्ही.आर.बोंद्रे व 
श्री.दे.शे.राजुस्कर यांचे संदर्भीय दि.३१.०५.२०१८ चे बदली आदेशा रद्द करुन, पुढील आदेशापर्यंत सदर दोन्ही 
अधिकाऱ्यांची पदस्थापना पूर्वीच्या पदावर कायम ठेवण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७२५१६४२४८८८२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


y Prashant Jagdish Sajanikar 
ent Of Maharashtra 


Prashant 
“ postal 4 ij : , व 
2.5.4.20=a8cd67058795ac5a961¢2b41207: 
Ja gd | S h fido4h790177  éafrSdcofeaoteda14sa16fi, १ 
serialNumber=217003e42c820ec29c8916293 
S . क. k Taba ze hiorp o2esb34f7 16428504108 3a66aa 
ajanikar 00 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ प्रधान सचिव (जलसंपदा)/ सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व लाक्षेवि) / सचिव (प्रकल्प समन्वय), 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२) Ud कार्यकारी संचालक / महासंचालक, जलसंपदा विभाग. 

३) सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

४) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 


शासन Sea क्रमांकःएलटीएस-१११८/(१७२/२०१८)/भाग-३/आ.(वर्ग-१)..(१) 


) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १-मुंबई / २-नागपूर. 
) सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
७ खाजगी सचिव, मा. मंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 
) खाजगीसचिव, मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा),मंत्रालय, मुंबई. 
) 


९) संबंधीत अधिकारी. 

१०) संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११) सह सचिव (सेवा) / अवर सचिव (सेवा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) सर्व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

१३) कार्यासन आ (वर्ग-१), संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


